सहायक कक्ष अधिकारी यांची कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा, 
२०२२ चे आयोजन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 

तारीख: 09 जून, २०२२ 
वाचा- 
१ 
२ 


3 
8 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७, दि. 22 डिसेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७, दि.२८ मार्च, २०२२. 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:विपनि-२७२२/प्र.क्र.८/का.१७,दि.०५ एप्रिल, २०२२ 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७, दि.१३ एप्रिल, २०२२. 


Se LEC DS त 


शासन परिपत्रक- 
महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (कक्ष अधिकारी) विभागीय परीक्षा नियम, १९७७ मधील 


पाठ्यक्रम अनुक्रमे दि. ०५ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे सुधारीत करण्यात आला आहे. या 
पाठ्यक्रमानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक 
कक्ष अधिकारी व विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांची कक्ष अधिकारी पदावर 
पदोन्नतीसाठी सन २०२२ मधील विभागीय परीक्षा खालीलप्रमाणे आयोजित करण्यात येत आहे. 


परीक्षेचा कालावधी परीक्षेचे स्थळ वेळापत्रक शेरा 
सोमवार, दिनांक २७ | सिडनहॅम वाणिज्य व | सोबतच्या | उमेदवारांचा आसन क्रमांक हा 
जून,२०२२ ते शुक्रवार, | अर्थशास्त्र महाविद्यालय, | परिशिष्ट परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा केंद्रावर 
दिनांक १ जुले, 2022 | बी रोड, चर्चगेट, मुंबई | “अ” नुसार । प्रसिध्द करण्यात येईल. 


२. मंत्रालयीन विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व विधि सहायकांच्या अनुषंगाने विधि व न्याय 
विभागातील कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे सदर परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिलेल्या 
उमेदवारांची नावेवविभाग याबाबतची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “ ब” मध्ये दर्शविली आहे. 


३. मागील वर्षातील गुणांनुसार संबंधित विषयांमध्ये सूट मिळालेल्या उमेदवारांची नावे व विभाग याबाबतची 
माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “क” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 


४. उमेदवारांना परीक्षेसाठी दिलेल्या महत्वाच्या सूचनांबाबतची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “ड” मध्ये 
नमूद केली आहे. 


ष्‌. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, 
त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला प्रवेश दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर 
असतील त्यांच्यासह) निदर्शनास आणूनत्याबाबतची नोंद आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. 
याबाबत दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित विभागाच्या आस्थापना शाखेने दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्ट 
“ब” आणि “क” मध्ये दर्शविण्यात आलेला quate बरोबर असल्याची खात्री करुन त्यामध्ये काही त्रुटी / 
विसंगती आढळल्यास त्याबाबत संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या विभागास तातडीने अवगत करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


६. सोबतच्या परिशिष्ट-“ब” आणि “क” मधील तपशिलामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी असल्यास संबंधित 
उमेदवारांनी त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागास दि. ०७ जून, २०२२ पर्यंत लेखी स्वरुपात अवगत करावे. 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६०११७१३४०६००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ngita Anant 


Digitally signed by Sangita Anant Tanksal 
ht G 

Administration Department |Code=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=a9¢282c26 1 0bd9cdd5979909e26290aff 1 e88aa7781d076 


Tanksale es torpor ca 
(संगीता अ. टांकसाळे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सदर परिपत्रक आपल्या विभागातील सहायक 
कक्ष अधिकारी ,विधि यांच्या निदर्शनास आणावे.) 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (सदर परिपत्रक आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या निदर्शनास आणावे.) 

३. उपसचिव/सहसचिव (आस्थापना शाखा), सर्व मंत्रालयीन विभाग (सदर परिपत्रक आपल्या 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावे. 


४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


(झासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७, दिनांक ०१ जून, २०२२ चे सहपत्र) 


दि. ०५ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा 
देणाऱ्या उमेदवारांसाठी कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०२२ चे वेळापत्रक 
दिनांक | वेळ प्रश्नपत्रिका विषय 
क्रमांक 
सोमवार प्रश्नपत्रिका | मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी, म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष 
दिनांक क्रमांक १ (भाग | अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेसाठी सामाईक 
२७ जून, | दुपारी -१) ° संविधान व इतर सेवाविषयक नियम (पुस्तक, अधिसूचना व शासन 
२०२२ ०२.०० ५० गुण निर्णयांच्या प्रती सह) 
ते केवळ मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता 
दुपारी « विधानसभा/विधानपरिषद नियम (पुस्तकांसह)व योजना(पुस्तके, शासन 
०५.०० प्रश्नपत्रिका निर्णय व टिप्पण्यांशिवाय) 
क्रमाक १ | केवळ म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता 
(भाग-२)) ।«. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील कामकाज 
५० उुण म.लो.आ. विनियम १९६५ व १९७१ (पुस्तकांसह) व आयोगाचा वार्षिक 
अहवाल व पत्रव्यवहाराची कार्यपध्दती (पुस्तकांशिवाय) 
केवळ विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता (विधि) 
«७ विधिविषयक कामकाज नियम (पुस्तकांसह) 
e Drafting and Plead ॥१9(पुस्तकांशिवाय) 
मंगळवार प्रश्नपत्रिका क्र. मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी, म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष 
दिनांक =| दुपारी | २ (भाग-१ | अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेसाठी सामाईक 
२८ जून, | ०२.०० ७०गुण |e म.ना.से.(वेतन) व इतर (पुस्तके व शासन निर्णयाच्या प्रतींसह) 
२०२२ ते 
दुपारी मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी, म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष 
०५.०० | प्रश्नपत्रिका क्र. | अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेसाठी सामाईक 
२(भाग-२)) |. म.ना.से.शिस्त व अपिल), महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली व 
३० पुण कार्यनियमावली अन्वये दिलेले अनुदेश (पुस्तकांसह) 
बुधवार दुपारी प्रश्नपत्रिका क्र. | मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी, म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष 
दिनांक Bhs 3 (भाग-१ | अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेसाठी सामाईक 
गद जूना 3 ६० गुण «७ माहिती अधिकार व इतर अधिनियम (अधिनियमांच्या प्रतीसह) 
२०२२ प्रश्नपत्रिका क्र. | मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी, म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष 
दुपारी यांचेसाठी 
6 || 2 अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेसाठी सामाईक 
४०गुण fe टिप्पणीवमसुदा लेखन व इतर (पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय) 
गुरुवार दुपारी मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी, म.लो.आ. कार्यालयातील सहायक कक्ष 
दिनांक a oe अधिकाऱ्यांकरीता | 
३० जून, ते र © अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व इतर. (पुस्तकांसह) 
२०२२ दुपाडी | eae गुण केवळ विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता (विधि) 
०५.०० «७ विधि विषयक बाबी (पुस्तकांसह) 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठीचे वेळापत्रक 


दिनांक वेळ प्रश्नपत्रिका क्रमांक विषय 
सोमवार दुपारी०२.०० | प्रश्नपत्रिका क्र.१ «७ भारताचे संविधान, 
दिनांक २७ जून, | ते दुपारी गुण-१०० ७ महाराष्ट्र विधानसभा नियम, 
२०२२ ०५.०० (पुस्तकांसह) «७ महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम, 
«७ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून 
सूट) विनियम, १९६५ (सुधारणांसह), 
७ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य आणि 
कर्मचारी)(सेवेच्या ad) विनियम १९७१ 
मंगळवार दुपारी प्रश्नपत्रिका क्र. २ «७ म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९. 
दिनांक २८ जून, | ०२.००ते गुण-१०० «७ म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
२०२२ दुपारी (पुस्तके, शासकीय © महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, 
०५.०० अधिसूचना व आदेशा अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, विमुक्‍त 
यांसह) जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व 
इतर मागास वर्गी अधिनियम,२००१ 
«७ आरक्षण बिंदू नामावली, सेवाप्रवेश नियम, 
बुधवार दुपारी प्रश्नपत्रिका क्र.३ «७ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 
दिनांक  २९। ०२.००ते (भाग-१) ७ प्रवास भत्ता/दैनिक भत्ता 
जून, २०२२ दुपारी गुण-७० (शासन निर्णय आणि टिप्पण्यांशिवाय) 
०५.०० (पुस्तकांसह) 
(भाग-२) © टिप्पणीलेखन व मसुदालेखन 
गुण-३० 
(पुस्तके आणि 
टिप्पण्यांशिवाय) 
गुरुवार दुपारी प्रश्नपत्रिका क्र. ४ «७ महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका (AMT Ua व 
दिनांक ३० जून, | ०२.००ते गुण-१०० दोन), मुंबई वित्तीय नियम १९५९, 
२०२२ दुपारी (पुस्तके, शासन «७ महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, 
०५.०० निर्णयांसह) «७ वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ (भाग एक), 


अर्थसंकल्पीय अंदाज नियतवाटप व्यवस्थापन 
पध्दती (बीईएएमएस) 


(पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय), 


राज्य योजना, महाराष्ट्र नियोजन योजना माहिती 
व्यवस्थापन पध्दती (एमपीएसआयएमएस) 


(पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय). 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


दिनांक वेळ प्रश्नपत्रिका क्रमांक विषय 
शुक्रवार सकाळी प्रश्नपत्रिका क्र.५ सचिवालयीन अनुदेश, 
दिनांक १ जुलै, | १०.३०ते गुण-१०० कार्यनियमावली (पहिली अनुसूची वगळून), 
२०२२ दुपारी १.३० (पुस्तके आणि कार्यनियमावली अन्वयेचे अनुदेश, 
टिप्पण्यांशिवाय) कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिका, 
वर्गीकृत माहिती व कागदपत्रे याबाबतची 
खबरदारी आणि मांडणी याबाबतचे नियम, 
मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ 
सदस्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये 
सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 
सूचना 
दुपारी २.३० | प्रश्नपत्रिका क्र.६ विधीविषयक कामकाज चालविण्याबाबतचे नियम 
ते सायं. (भाग-१) १९८४. 
५.३० गुण-४० माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५, 
(पुस्तके, अधिनियम, महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
नियम व अधिसूचना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
यांच्या प्रतीसह) विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय 
(भाग-२) विद्यमान महत्वाच्या अशा विविध शासकीय 
गुण-६० योजना, (शासकीय) विधेयक व नियम यांचे 
(पुस्तके आणि मसुदालेखन, same विधेयकांबाबतची 
टिप्पण्यांशिवाय) कार्यपध्दती, अधिनियम व नियम यांमध्ये सुधारणा 


करण्याबाबतची कार्यपध्दती. 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७, दिनांक ०१ जून, २०२२ चे सहपत्र) 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरीलपदोन्नतीसाठी आणि सरळसेवेने नियुक्‍तझालेल्या कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी विभागीयपरीक्षा-२०२२ मध्ये बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचे नावे व विभाग 


परिशिष्ट - “ब” 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
| 9 श्री. व्यंकटेश गणपत आयलाने कृषि व पदुम विभाग 
२ श्री. भरत बाळकृष्ण आरेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
३ श्री. सुनिल STURT आखरे वित्त विभाग 
४ श्रीम. माधुरी व्यंकटराव आकुलवार जलसंपदा विभाग 
५ श्रीम. लक्षांती श्रीकृष्णराव अलोने जलसंपदा विभाग 
६ श्री. SAR महादेव अडकुर जलसंपदा विभाग 
9 श्री. अविनाश विनायकराव आगळे नगर विकास विभाग 
श्री. सुधीर विष्णू अमृते इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
९ श्रीम. नेहा नितीन आंगणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
| 90 | श्री. घनझाम विश्राम आंजलेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
।__११__ श्री. नयना गो. बांदोडकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१२ श्रीम. सुरुची सूर्यकांत बदले सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३ श्रीम. मुग्धा दिलीप बने वित्त विभाग 
१४ श्री. पल्लवी साहेबराव बच्छाव जलसंपदा विभाग 
१५ श्री. APART अरुण भसारकर विधि व न्याय विभाग 
१६ श्री. संदिप बाबुलाल बागुल महसूल व वन विभाग 
१७ । श्री. गौरव किशोर भोसले उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१८  । श्री. गणेश सुभाष भदाणे महसूल व वन विभाग 
8 श्री. योगेश नामदेव बचाटे मृद व जलसंधारण विभाग 
२० श्रीम. सोनाळी अलोक बाबर कृषि व पदुम विभाग 
२१ श्रीम. अंजली विनायक बोडके ग्रामविकास विभाग 
२२ श्रीम. शोभा सु. चंदनशिवे नियोजन विभाग 
२३ श्री. निलेशकुमार शांताराम चव्हाण जलसंपदा विभाग 
२४ | श्रीम. तेजश्री जयसिग चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२५ श्री. उमा सुनिल चौके जलसंपदा विभाग 
२६ श्रीम. मनिषा महेश चितळे सामान्य प्रशासन विभाग 
२७ | atl साहिल महादेव धनवडे जलसंपदा विभाग 
व्र श्रीम. शितल विकास देशमुख वित्त विभाग 
२९ श्रीम. मिनाक्षी अभिजीत देशमुख अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
३० श्री. संतोष मधुसूदन दळवी आदिवासी विकास विभाग 
34 श्रीम. पुजा ज्ञानेश्वर देसाई वित्त विभाग 
३२ श्री. किरण पांडुरंग देशपांडे सामान्य प्रशासन विभाग 
33 श्री. श्रीधर विक्रम देशमुख सामान्य प्रशासन विभाग 
३४ श्रीम. निकीता सागर डोंबे सामान्य प्रशासन विभाग 
३५ श्रीम. वंदना प्रकाश दगडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३६ श्री. संदीपान दत्तात्रय देवणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३७ । श्री. दामोधर मोतीरामजी दुहीजोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३८  । श्रीम. मनिषा भालचंद्र दुनबळे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
३९ श्री. उपेडा दामोदर धनु महसूल व वन विभाग 
४० श्री. प्रशांत चंद्रकांत दोड गृहनिर्माण विभाग 
४१ श्रीम. रेश्‍मा भिवाजी धुरत ग्रामविकास विभाग 
४२ श्रीम. संगिता कन्हेया फडतरे वित्त विभाग 
४३ श्रीम. मंजिरी प्रशांत फाटक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४४ श्रीम. प्रियांका अरविंद गावडे विधि व न्याय विभाग 
BY श्रीम. संगीता अशोक गायकवाड वित्त विभाग 
४६ श्रीम. वर्षा वि. घरत उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
४७ श्री. संतोष वासुदेव घाग वित्त विभाग 
४८ श्री. अनिल माधवराव गोपलवार आदिवासी विकास विभाग 
४९ श्री. दिपक सुकदेव गावीत जलसंपदा विभाग 
५० श्री. अभिमन्यु अर्जुन गावीत वित्त विभाग 
५१ श्रीम. रेखा प्रमोद गावित सामान्य प्रशासन विभाग 
५२ श्री. बाळू मारुती गभाले ग्रामविकास विभाग 
43 श्री. ज्ञानेश्वर सायन्ना गोपतवाड कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
५४ श्री. निलेश चंद्रकांत गवाणकर महसूल व वन विभाग 
ष्‌५ श्रीम. रचना रघुनाथ गवळी महसूल व वन विभाग 
५६ | tT. शांताराम रामचंद्र घोगरे महसूल व वन विभाग 
५७ श्री. दीपक गंगाधर गुंडमवार महसूल व वन विभाग 
Ke श्री. सचिन दत्ताराम घाटावकर कृषि व पदुम विभाग 
48 श्री. पोपट महादेव गळगटे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६० श्री. TORT बाबुराव गावडे महसूल व वन विभाग 
६१ श्री. प्रशांत प्रल्हादराव घोनशेटवार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६२ श्री. प्रमोद दिपक गवळी गृह विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
६३ श्रीम. माधूरी महादेव गवळी गृह विभाग 
६४ श्री. प्रभाकर मधुकर गवारे गृह विभाग 
६५ श्री. निलेश काशिनाथ हरड महसूल व वन विभाग 
६६ श्रीम. सुजाता श्रीधर होंदुले ग्रामविकास विभाग 
६७ श्री. मंगेश द. हेमाडे गृह विभाग 
&¢ श्री. नितीन रघूनाथ हाटे नगर विकास विभाग 
६९ श्री. बालाजी मारोती जाधव गृह विभाग 
७० श्री. हशांक भगवान जाधव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
७१ श्री. अभय मनोहर जावळे महिला व बाल विकास विभाग 
७२ श्रीम. अपर्णा विजय जाधव विधि व न्याय विभाग 
७३ श्री. तेजस बबन जाधव सामान्य प्रशासन विभाग 
७४ श्री. नितेश चंद्रकांत जाधव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७५ श्रीम. अनघा अभय जावळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७६ श्री. सुनिल बाजीराव जावळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७७ श्री. विवेक वामनराव जगदाळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
७८ श्री. ज्ञानेश्वर अशोकराव जाधव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
७९ श्री. केशव ज. जाधव कृषि व पदुम विभाग 
८० श्रीम. कल्पना ज. जाधव मराठी भाषा विभाग 
८१ श्री. हरद विलास जाधव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
हर श्रीम. सारिका भाऊसाहेब खोसे ग्रामविकास विभाग 
a श्री. अंबादास विठ्ठल केकाण ग्रामविकास विभाग 
८४ श्री. भगवान शशिकांत कासले शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
८५ श्री. सागर काशिराम खरात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
८६ श्री. विपीन विलासराव कळसकर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
८७ श्री. प्रतापसिह मच्छिद्र खरात सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
८८ | SH. राहुल रा. RH सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
८९ | afl. मंदार मोहन कोचरेकर कृषि व पदुम विभाग 
९० | aft. सुरेश बाबासाहेब कराड महसूल व वन विभाग 
84 श्री. वसुदेव माधव कराड सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
बरं श्री. गणेश रमेशराव कठाळे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
83 श्री. अशोक बाबी कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९४ श्रीम. दिपाली जयसिग खोत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९५ श्री. सचिन धोंडीबा कांबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
९६ श्री. सुधीर जयवंत कोळेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
९७ श्रीम. स्मिता हाशिकांत कुले सामान्य प्रशासन विभाग 
९८ | श्री. संजय बाळकृष्ण कदम महसूल व वन विभाग 
९९ श्री. जगदिड माणिक खेडकर विधि व न्याय विभाग 
| doo | ०० _ | tt. हरिषकुमार श्रीकृष्ण कांबळे विधि व न्याय विभाग 
१०१ | ०१ | श्री. प्रविण राजाराम खंदारे विधि व न्याय विभाग 
१०२ | ath. प्रदीप काशिनाथ खडसे वित्त विभाग 
१०३ | att. विशाल सिध्दार्थ कांबळे वित्त विभाग 
१०४ | श्रीम. अनुराधा दीपक कळविकट्टे वित्त विभाग 
१०५ । श्री. मनोज पांडुरंग खोटरे गृह विभाग 
१०६ श्री. प्रशांत दुर्योधन कुतवळ नियोजन विभाग 
१०७ श्री. BUST अरुण कोळी नियोजन विभाग 
१०८ । श्री. सोमनाथ मल्हारी कांबळे जलसंपदा विभाग 
१०९ श्रीम. आयेझ्ा खान आदिवासी विकास विभाग 
| 490 श्री. अजित तातोबा कुंडले वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
| 499 श्री. ओमप्रकाश व्यंकटराव कोळगिरे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
११२ । श्री. प्रफुल मनोहर कारेकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
११३ श्री. सुरेश सिद्रामप्पा कलमनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
११४ श्रीम. अंजली आनंद कुळकर्णी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
११५ श्री. प्रशांत प्रभाकर काळे नियोजन विभाग 
११६ श्री. सुहास सुरेश लोढे नगर विकास विभाग 
११७ श्री. सुनिल बाळासाहेब लांडे महसूल व वन विभाग 
११८ । श्री. सोमनाथ लक्ष्मण लवांडे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
११९ । श्री. विनय पांडुरंग लोखंडे गृहनिर्माण विभाग 
१२० । श्री. विष्णु रामराव मोहोळकर गृह विभाग 
१२१ | श्री. राहुल संपत मेहेत्रे महसूल व वन विभाग 
१२२ श्रीम. अमृता भानुदास मनवे सामान्य प्रशासन विभाग 
१२३ । श्रीम. कविता गणेशा मेश्राम विधि व न्याय विभाग 
१२४ श्रीम. अंजली अशोक म्हामुणकर ग्रामविकास विभाग 
१२५ | Sih. ईश्वर बाबुराव मस्कले विधि व न्याय विभाग 
१२६ श्री. सुरज हरिभाऊ मुनेश्वर जलसंपदा विभाग 
१२७ । श्री. मिथुन सिताराम मेटकरी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१२८ । श्रीम. अंजली वि. मोरे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१२९ | ail. अनिल दिनकर मोरे महसूल व वन विभाग 
१३० | श्री. मिलिदभिकूमापुसकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१३१ श्री. होखर मारुती नामदास वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१३२ श्रीम. सायली मुकुंद नेने जलसंपदा विभाग 
१३३ | sft. freer गोविद नारलावार सामान्य प्रशासन विभाग 
१३४ | श्री. माधव व्यंकटराव नरवाड सामान्य प्रशासन विभाग 
१३५ । श्री. राहुल द. नाडकर्णी कृषि व पदुम विभाग 
१३६ । श्रीम. नम्रता संजय निरभवणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१३७ श्रीम. गौरी राकेडा नौकुडकर ग्रामविकास विभाग 
१३८ । श्री. भूषण भास्करराव पत्की ग्रामविकास विभाग 
१३९ श्री. उमकांत रामलिंग परळकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४० | sity. सारीका पाटील शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१४१ । श्री. संदिप दगा पवार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१४२ । श्री. योगेश नथुराम पाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४३ श्री. मनिष सुबराव पाटील महसूल व वन विभाग 
१४४ | fh. राधेड्याम मनोहर पांचाळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१४५ श्रीम. रुपाली राहुल पाटील सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४६ श्री. बाजीराव नामदेव पाटील विधि व न्याय विभाग 
१४७ । श्रीम. विद्याराणी हंबीरराव पाटील वित्त विभाग 
१४८ श्री. संदिप चंद्रकांत परब वित्त विभाग 
१४९ श्रीम. वर्षा रमेश पाटील जलसंपदा विभाग 
१५० श्रीम. प्रियांका पराग पाटील जलसंपदा विभाग 
१५१ श्री. प्रबा. पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१५२ श्री. सुशांत बाबासो पाटील आदिवासी विकास विभाग 
१५३ | aft. विनोद श्रीधर पगारे आदिवासी विकास विभाग 
१५४ श्री. हर्षल पुंजू पाटील वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१५५ | SI. शुभांगिनी पाटील वित्त विभाग 
१५६ श्रीम. स्वाती शां. राणे विधि व न्याय विभाग 
१५७ | श्रीम. श्वेता संजय राणे वित्त विभाग 
१५८ | श्रीम. वैशाली बाळासो रसाळ वित्त विभाग 
१५९ | श्री. राजू लक्ष्मण राऊत सामान्य प्रशासन विभाग 
१६० | श्रीम. निलिमा संग्रामसिह शिदे ग्रामविकास विभाग 
१६१ श्रीम. अमरजा अमृत शिदे ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१६२ श्री. कुणाल प्रकाश सरपाते गृह विभाग 
१६३ श्री. गिरीष गणपत सुर्वे गृहनिर्माण विभाग 
१६४ श्री. अलिम कासम शोख कृषि व पदुम विभाग 
१६५ । श्री. विजयकुमार भारत सावंत मृद व जलसंधारण विभाग 
१६६ = | tl. आनंद शांताराम शिरसाट सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१६७ । श्री. प्रताप राजेंद्र सातपुते सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६८ । श्रीम. स्मिताराणी आबासाहेब सरगर ग्रामविकास विभाग 
१६९ | श्रीम. तेजस्विनी लक्ष्मण शिंदे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१७० । श्रीम. प्रियांका दुर्योधन साबळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१७१ । श्री. रमेश वामन सरफरे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७२ श्रीम. निझा हरेश सोनावणे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७३ । श्री. सचिन श्रीकृष्ण साटोटे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७४ । श्रीम. प्रेरणा विजय साळुंखे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७५ । श्री. सचिन काशिनाथ सातकर महसूल व वन विभाग 
१७६ । श्री. दिलीप सोपान सोळसे वित्त विभाग 
१७७ । श्रीम. विजया शां. साळुंखे वित्त विभाग 
१७८ | श्रीम. प्रविणा चेतन ]ोट्ये वित्त विभाग 
१७९ । श्रीम. स्वरुपा प्र. सावंत नियोजन विभाग 
१८० | श्रीम. स्नेहल विद्यासागर सवदत्ती जलसंपदा विभाग 
१८१ श्री. ललित अखिलेश शर्मा जलसंपदा विभाग 
१८२ श्री. पंढरी सखाराम सावंत जलसंपदा विभाग 
१८३ श्री. सुनिल रंगनाथ ससाणे जलसंपदा विभाग 
१८४ । श्री. बालाजी साहेबराव शिनगारे आदिवासी विकास विभाग 
१८५ । श्री. अहमद बाबुमिया शोख अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
१८६ । श्री. सोफीयान Vaile सैय्यद नगर विकास विभाग 
१८७ | श्रीम. रमा संजय सावंत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१८८ | श्रीम. सुमेधा संतोष सुद्रिक पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१८९ । श्रीम. निवेदिता दि. सोमण आदिवासी विकास विभाग 
१९० । श्रीम. तन्वीहे. सावंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१९१ श्री. सुरेश शांकर शिदे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१९२ । श्रीम. अर्चना संदेश सावर्डकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१९३ । श्री. आनंदरामदाससोनावणे गृह विभाग 
१९४ श्रीम. स्वाती संदीप सावंत सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१९५ | a. शर्मिलासुरेंद्रशोळार वित्त विभाग 
१९६ | श्रीम. मनीषा प्रदीप सावंत विधि व न्याय विभाग 


१९७ | श्री. तुकाराम शांकर ठोंबरे 


अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१९८ | श्री. निलेश यशवंत तुरबाडकर 


सामाजिक न्याय व faars सहाय्य विभाग 


१९९ श्री. संतोष रामचंद्र तळगांवकर जलसंपदा विभाग 
२०० | SIF. मधुरा मनोज तटकरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२०१ | श्री. नितीन बालाजी तडोसे गृहनिर्माण विभाग 
२०२ | श्री. अजितकुमार अरुणराव थोरात गृहनिर्माण विभाग 
२०३ । श्री. विनायक यडठावंत टोमके गृह विभाग 
२०४  । श्रीम. स्वाती शिवाजीराव थोरात ग्रामविकास विभाग 
२०५ | aft. उध्दव भालचंद्र विभुते ग्रामविकास विभाग 
२०६ श्रीम. पूजा प्रदीप वाघमारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२०७ | att. विजय प्रभाकर वाघधरे कृषि व पदुम विभाग 
२०८ श्री. गौतम देवराम पठारे महिला व बाल विकास विभाग 
२०९ | श्री. संजय गणपत शेलार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२१० | at. महेश चितामण वालदे कृषि व पदुम 
२११ _ श्रीम. मिनाक्षी ओमप्रकाठा मोरे जलसंपदा विभाग 
(श्रीम. मिनाक्षी महावीर जानराव) 
२१२ । श्री. जगदिश सदाशिव वाघमारे ग्रामविकास विभाग 
२१३ _ | tt. देविदास कोडीबा झाटे वित्त विभाग 
२१४ | SIH. पद्याजा सतिठा दाभोळकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२१५ श्रीम. राधा रा. वालावलकर नियोजन विभाग 
२१६ श्री. शरद बाबुराव पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी 


२१७ = | SIH. स्वप्ना साहेबराव कदम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२१८  । श्रीम. गिरीडा बाळासाहेब कापडणीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२१९ । श्री. अविनाठऱा LAST चव्हाण महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 
२२० | ail. मुधकर हरी खंबायत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२२१ | Sf}. नारायण आण्णा पवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२२२ | sf. नेताजी बच्चाराम ससाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२२३ श्रीम. जाई ठा. पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) 


२२४ _ श्री. मिलिंद अंबादासराव कदम 


विधि व न्याय विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
२२५ । श्री. शंभूमहादेव अण्णा पाटील विधि व न्याय विभाग 
२२६ श्री. केलास संजय औटी विधि व न्याय विभाग 
२२७ श्री. लकेशा राजेंद्र कानडे विधि व न्याय विभाग 

जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देणारे उमेदवार 

२२८ । श्री. राजेंद्र पांडुरंग बच्छाव सामान्य प्रशासन विभाग 
२२९ । श्रीम. शुभांगी राजाराम बाविस्कर गृह विभाग 
२३० श्रीम. सारिका यशवंत बाबर वित्त विभाग 
२३१ atl. मंगेड तुकाराम दराडे महसूल व वन विभाग 
२३२ | श्रीम. चेतना गोपाळ दुसाणे अल्पसंख्याक विकास विभाग 
२३३ । श्रीम. मनाली मि. घोसाळकर मृद व जलसंधारण 
२३४ श्रीम. वर्षा सुनिल गुरव नियोजन विभाग 
२३५ । श्री. भिमदास रघुनाथ जाधव अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२३६ | श्री. संदिप अंकुडा जगताप वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२३७ । श्रीम. अपर्णा इ्याम कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२३८ । श्रीम. यामिनी यतिन कोळी सामान्य प्रशासन विभाग 
२३९ श्री. विजय जानू कोर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२४० | श्री. दिपक तुकाराम मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग 
२४१ | att. चिन्मय रवींद्र मराठे सामान्य प्रशासन विभाग 
२४२ । श्री. संतोष शिवराम निळे कृषि व पदूम 
२४३ । श्रीम. ator दिलीप नाईक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
२४४ । श्री. मिलिद प्रशाकर नारकर जलसंपदा विभाग 
२४५ | श्री. प्रदीप देवराम निगळे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२४६ श्री. राजेंद्र परशुराम पाटील नगर विकास विभाग 
२४७ । श्रीम. समिरा वि. पाडावे कृषि व पदूम 
२४८ | श्रीम. वैशाली प्रसाद राजभोई महिल व बाल विकास विभाग 
२४९ श्री. राहुल भिकू रणधीर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२५० _ श्रीम. पुष्पा पांडुरंग रावण गुह विभाग 
२५१ | श्री. संदेश रमेश संखे गृह विभाग 
२५२ | श्री. अनिल सुरेश सोनार सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२५३ | श्रीम. कुसुम समरसिग सिसोदिया अल्पसंख्याक विकास विभाग 
२५४ श्रीम. वृषाली यो. सांगळे कृषि व पदूम 
२५५ | श्री. प्रकाश शिवाजी तुपे जलसंपदा विभाग 
२५६ । श्रीम. निलम विजय उबाळे सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
२५७ श्रीम. नलिनी संपत बांबळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२५८ | श्रीम. वैजयंती दिपक कुलकर्णी महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग 
२५९ श्री. इम्तिहाज महमंदहानिफ गोरवाडे  । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२६० | at. दीपक तुकाराम नाकते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२६१ श्री. चंद्रहास शांताराम परब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


समस मी 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


(झासन परिपत्रक क्र.परीक्षा-२१२१/प्र.क्र.५९/का.१७, दिनांक ०१ जून, २०२२ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट “ क” क 99 


यापूर्वीच्या परीक्षेला बसून काही विषयात सूट मिळालेल्या उमेदवारांचे सन २०२२ च्या परीक्षेसाठी नावे, संबंधित 
विभाग व सूट मिळालेले विषय इत्यादी तपशील. 


अ. उमेदवारांचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
क्र. ie 2 3 ipa 4 & 
(APT 9 F 2) (APT 9 4 2) 
q | श्री. राजेंद्र पांडुरंग बच्छाव । सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट शिका सूट | सूट ae 
२ | श्रीम. शुभांगी राजाराम | गृह विभाग सूट । सूट 1४ | सूट | सूट Ye 
बाविस्कर 
३ | श्रीम. सारिका aera बाबर | वित्त विभाग सूट | सूट Ye | - | सूट | : 
४ | श्री. मंगेश तुकाराम दराडे | महसूल व वन विभाग सूट | सूट शि - सूट | सूट सूट 
५ | श्रीम. चेतना गोपाळ दुसाणे | अल्पसंख्याक विकास विभाग | सूट | सूट शि सूट | शि 
६ श्रीम, मनाली मि. | मृद व जलसंधारण सूट | सूट सूट सूट | सूट aa 
घोसाळकर 
७ | श्रीम. वर्षा सुनिल गुरव नियोजन विभाग सूट | सूट | = सूट | सूट शकि ह 
८ श्री. भिमदास रघुनाथ | अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक | सूट ia शि णं सूट शि 
जाधव संरक्षण विभाग 
९ | श्री. संदिप अंकुका जगताप | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी | सूट | सूट शग सूट | सूट शिश 
द्रव्ये विभाग 
१० | श्रीम. अपर्णा श्‍याम कांबळे । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सूट | सूट a - Ye | : Ye 
११ | श्रीम. यामिनी यतिन कोळी | सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट शिका सूट | सूट Ye 
१२ | श्री. विजय जानू कोर सहकार, पणन व gale | Ye | सूट शिका सूट | सूट सूट 
विभाग 
१३ | श्री. दिपक तुकाराम मोहिते | सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट शि - सूट | सूट शिडी ह 
१४ | श्री. चिन्मय रवींद्र मराठे सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट ae ae शि 
१५ | श्री. संतोष शिवराम निळे । कृषिव पदूम ia - | सूट शि - सूट | सूट शकी का 
१६ | श्रीम. शैला दिळीप नाईक । सामाजिक न्याय व विशेष | सूट | सूट शि सूट | सूट शिंगी 
सहाय्य विभाग 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ. उमेदवारांचे नाव विभागाचे नाव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
क्र. ial 2 3 व्यि 4 द 
(भाग१व२) (भाग१व 2) 

१७ | श्री. मिलिद प्रशाकर | जलसंपदा विभाग सूट | सूट a डि सूट | सूट Ye 
नारकर 

१८ | श्री. प्रदीप देवराम निगळे । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी शि - a - a - सूट | सूट शिळ : 

द्रव्ये विभाग 

१९ | श्री. राजेद्र परशुराम पाटील | नगर विकास विभाग सूट | सूट Poo | डा सूट | सूट सूट 

२० | श्रीम. समिरा वि. पाडावे कृषि व पदूम | - ea - iia - 1. - | सूट शि - 

२१ | श्रीम, वैशाली प्रसाद | महिल व बाल विकास विभाग षि - | सूट सूट सूट | सूट ae 
राजभोई 

२२ | श्री. राहुल भिकू रणधीर सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सूट । सूट शशि - सूट | सूट Ye 

२३ | श्रीम. पुष्पा पांडुरंग रावण | गृह विभाग सूट | सूट शि सूट | सूट Ye 

२४ | श्री. संदेश रमेश संखे गृह विभाग सूट | सूट शशि 2 सूट | सूट सूट 

२५ | श्री. अनिल सुरेश सोनार । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सूट | सूट ae सूट शि 4 

२६ | श्रीम, कुसुम समरसिग | अल्पसंख्याक विकास विभाग | सूट | सूट a - सूट | सूट Ye 
सिसोदिया 

२७ | श्रीम. वृषाली यो. सांगळे | कृषि व पदूम शि = | सूट Ye सूट | सूट Ye 

२८ | श्री. प्रकाश शिवाजी तुपे जलसंपदा विभाग सूट | सूट शि स्‌ट a 4 

२९ | श्रीम. निलम विजय उबाळे | सामान्य प्रशासन विभाग सूट | सूट शि सूट | सूट शि 

३० | श्रीम. नलिनी संपत बांबळे । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट | सूट शिगि डा ae शि - सूट 

३१ | श्रीम. वैजयंती दिपक | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग । सूट | सूट शि - सूट णि र सूट 
कुलकर्णी 

३२ | श्री. इम्तिहाज | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 7 7 ae शि शि 
महमंदहानिफ गोरवाडे 

३३ | श्री. दीपक तुकाराम नाकते | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट | सूट सूट सूट | सूट शकि - 

३४ | श्री. चंद्रहास शांताराम परब | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग । सूट | सूट सूट सूट | सूट Le | - 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःपरीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा - परीक्षा २१२१/ प्र.क्र.५९/का.१७, दिनांक ०१ जून, २०२२ चे सहपत्र) 


षु 


Oo 
Pa 


१७. 


परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 

परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ३० मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे.परीक्षा सुरु झाल्यावर 
येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेशदिळा जाणार नाही. 

परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्याच्यावेळी घंटा वाजवण्यात येईल. तसेच पेपर संपण्यापूर्वी 
दहा मिनिटे अगोदर इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 

उमेदवाराने स्वत:चे लिहिण्याचे साहित्य सोबत आणावे.उत्तरपत्रिका परीक्षेच्या दालनात उपलब्ध करुन 
देण्यात येतील. 

सोबतच्या परिशिष्ट “अ”मध्ये दर्शविलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मूळ पुस्तके अथवा 
विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबंधित अधिकृत शासकीय 
पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी राहील. मात्र अशा विहित केलेल्या 
पुस्तकांमध्ये अन्य कोणतेही लिखाण केलेले नसावे. याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही साहित्य/टिप्पण्या 
इत्यादी परीक्षेच्या वेळी वापरतायेणार नाहीत. 

उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवऱ्यक सर्व avait 
उमेदवारांनी अचूकपणे भरणे आवश्‍यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस उमेदवाराने कोणतेही लिखाण करु 
नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील पानांवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, आसन क्रमांक इत्यादी मजकूर लिहू नये. 
उत्तरपत्रिकेच्या कोणत्याही भागावर उमेदवारांने स्वाक्षरी करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून 
देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / खूणांचा निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अशा 
उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात येईल. 

उमेदवारांनी पुरवणीवर नाव/आसन क्रमांक/पुरवणीचा क्रमांक इत्यादी तपशील लिहू नये. तसेच स्वाक्षरी करु 
नये. 

उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस उत्तरे 
लिहावीत. 

उमेदवाराने प्रश्नपत्रिकेवर कोणतेही चिन्हांकन/लिखाण करु नये. 


. प्रश्नपत्रिका क्र. १, प्रश्नपत्रिका क्र. २ आणि प्रश्नपत्रिका क्र. ३ चे भाग-१ व भाग-२ हे स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर 


सोडवावेत. 


. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह वर्तन 


(कॉपी करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर लिहिणे 
इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा- 
१०८९/प्र.क्र.२०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


. उमेदवाराने परीक्षा संपण्यापूर्वी त्यांचा पेपर द्यावयाचा झाल्यास तो पर्यवेक्षकाकडेच द्यावा. 
. परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून घ्यावी. 
. परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर पर्यवेक्षक अथवा समवेक्षक यांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा 


सोडू नये. 


. परीक्षेच्या दालनामध्ये धुम्रपानास सक्‍त मनाई आहे. 
. परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी (मोबाईल), पेजर, गणनयंत्र इत्यादी सारखी कोणतीही 


इलेक्ट्रॉनीक उपकरणे जवळ बाळगू नयेत आणि त्यांचा वापर करु नये. 
उमेदवारांनी वरील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात व त्यांचे पालन करावे. 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


